महाराष्ट्र राज्यातील ऑटोरिक्षा व टॅक्सी 
परवान्यांच्या अटी व शार्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/ परि २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक :- १८ जुले, २०१७. 


संदर्भ:-१) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/ परि 2, दि.१७.०६.२०१७. 
२) अपर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआ/म.रा./का-१ / 
नस्ती क्र.५०-१(२/२०१५/२०१७/२०१७/जा.क्र.९७६८, दि.२९.०६.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील ओटोरिक्षा/टॅक्सी परवान्यांवरीळ निर्बंध संदर्भाधिन क्र.१ येथील 


दि.१७.०६.२०१७ च्या अधिसुचनेन्वये उठविण्यात आलेले आहेत. त्याअनुषंगाने ऑटोरिक्षा / टॅक्सी 


परवाने जारी करण्याकरीता अटी व शर्ती विहित करण्याचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने 
संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.२९.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला असून सदर बाब 


शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात यापुढे तीन चाकी तीन आसनी ओटोरिक्षा व टॅक्सी परवाने खालील अटी व 


शर्तीच्या अधिन राहून जारी करण्यात यावेत. 
१) अर्जदाराकडे परिवहन संवर्गातील ऑटोरिक्षा/ टॅक्सी चालविण्याची वैध अनुज्ञप्ती व 


x 


~~ 


— 


~~ 


ओऔटोरिक्षा किंवा टॅक्सी चालविण्याचा बॅज (कॅब बॅज) असणे आवश्‍यक आहे. 

अर्जदारास पोलीस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी दाखला सादर करणे आवश्‍यक 
राहिल. 

अर्जदारास तो सरकारी/निमसरकारी, खाजगी कंपनी अथवा संघटीत क्षेत्रातील इतर 
कोणत्याही संस्थेत/उद्योगात नोकरी करीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 

अर्जदाराकडे त्याच्या नावे ऑटोरिक्षा/टॅक्सीचा परवाना नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे 
लागेल. 

परवान्यावर दाखल करण्याची ऑटोरिक्षा मुंबई महानगर क्षेत्र व पुणे/पिंपरी-चिंचवड शहर 
येथे सीएनजी/एलपीजी इंधनावर अथवा विदयुत उर्जेवर चालणारी असणे आवश्‍यक आहे. 
इतर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये ऑटोरिक्षा पेट्रोल/एलपीजी इंधनावर अथवा विद्युत 
उर्जेवर चाळणारी असणे आवश्यक आहे. उर्वरित क्षेत्रात कोणत्याही इंधनावर चालणारी 
ओटोरिक्षा नोंद करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/ परि २ 


६) मुंबई महानगर क्षेत्र व इतर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये नोंदणी होणारी ऑटोरिक्षा नविन 
असणे आवऱ्यक राहिल. इतर क्षेत्रामध्ये परिवहनेतर संवर्गात नोंदणी झालेल्या जुन्या 
ओटोरिक्षा स्विकारता येतील. 

७) मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये नोंदणी होणाऱ्या टॅक्सी केवळ पेट्रोल/सीएनजी इंधनावर अथवा 
विदयुत उर्जेवर चालणाऱ्या असणे आवश्‍यक राहील. इतर क्षेत्रामध्ये टॅक्सींचे इंधनाबाबत 
संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार 
स्विकारता येतील. 

८) भविष्यात शासनाने विहीत केल्यास परवानाधारकास ओटोरिक्षा/टॅक्सीमध्ये 
जीपीएस/जीपीआरएस व आरएफआयडी ST बसविणे बंधनकारक राहील. 

९) अर्जदाराने बॅज प्राप्त करताना एसईसी नमून्यातील अधिवास प्रमाणपत्र सादर केळे 
असल्याने इरादापत्र/परवाना देताना पुन्हा अधिवास प्रमाणपत्र सादर करण्याची 
आव्यकता नाही. 

qo) विद्युत उर्जेवर चालणाऱ्या रिक्षांना दरदर्शिका (मिटर) असल्याशिवाय परवाने देण्यात येऊ 
नयेत. 


२. त्याचप्रमाणे यापूर्वी झालेल्या ऑटोरिक्षा/टॅक्सी ळॉटरीतीळ ज्या विजयी उमेदवारांचे अर्ज 
विचाराधीन असतील त्याव्यतिरिक्त उर्वरित प्रतिक्षायादी रद्द करण्यात येत आहे. अशा विचाराधीन 
अर्जांबाबत या seats अटी व शर्ती लागू राहतील. तसेच, प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना 
नव्याने अर्ज सादर करता येईल. 


३. तीन चाकी सहा आसनी ओरटोरिक्षा व जिप टाईप काळी-पिवळी टॅक्सी यांचे 
परवान्यांवरील निर्बंध पूर्वीप्रमाणेच चाळू राहतील. 


४. ओटोरिक्षा/टॅक्सीच्या परवान्यासंदर्भात राज्यातील विविध न्यायालयात प्रलंबित 
असलेल्या याचिकेतील मा.न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून सदर परवाने देण्यात 
यावेत. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७०७१०१०४९३९३०२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचेराज्ययालयांच्याआदेशानुसारवनावाने,  771_ै_79)_)_|_||॑ 
Ghiratkar Nitin ५०५० टन 


2.5.4.20=bbb7 12ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a5 
9477 dff3f6805f105ac91db1e0, cn=Ghiratkar Nitin 


Jyotinath ce 


Date: 2017.07.18 15:31:33 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/ परि २ 


) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
६) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 


मा.उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


मा. संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 

मा.विधानसभा सदस्य (सवी 

मा.विधान परिषद सदस्य (सवी 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्राळय,मुंबई-३२ 

मा.प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय,मुंबई-३२ 

मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१८)मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१९)मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


१०) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

२०)मा.प्रधान सचिव, महसूल विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
44 
१६ 
१७ 


२१)मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२२)परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२३)अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

२४सर्व जिल्हाधिकारी 

२५)सर्व पोलिस आयुक्‍त 

२६)सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षक 

२७ सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (स्वी 

२८)सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सर्वी 

२९) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (स्वी 

30) निवडनस्ती (TR-2). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


